Ye 


ढु ् 
असा, क्र, ११९ रजिस्टर्ड नं. टीईसीएच/४७-३०३/एमबीआय/२००३-०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


बुधवार, एप्रिल २०, २००५/चैत्र ३०, शके १९२७ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि 
'एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० एप्रिल २००५ 
अधिसूचना 
मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९. 
क्रमांक बीपीए. २००३/सीआर-३/इएक्ससी-२.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे वाटते की, 
मुंबई देशी मद्य नियम, १९७३ मध्ये सुधारणा करून खालील नियम तात्काळ अंमलात आणावेत 
आणि म्हणून मुंबई दारूंबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई पंचबीस) (यात या पुढे ज्याचा 
*“ उक्त अधिनियम ” असा निदेश केलेला आहे) च्या कलम १४३ च्या उप कलम (३) च्या परंतुकानुसार 
तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम आधी प्रसिद्ध न करता ते करण्यात यावेत ; 
त्याअथी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या उप कलम (२) च्या खंड (ब) ब (क) 
अन्बये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा बापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र देशी 
मद्य नियम, १९७३ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम करीत आहे :-- 
१. या नियमांना महाराष्ट्र देशी मद्य (सुधारणा) नियम, २००५ असे संबोधण्यात यावे. 


भाग चार-ब--१४० (४३३) 


[किंमत : रुपये ३.००] 


“By महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., एप्रिल २०, २००५/चैत्र ३०, शके ९९२७  [भष्टा चार-ब 


२. मुंबई देशी मद्य नियम, १९७३ मधील नियम १४ च्या उपनियम २ मध्ये शब्द व अंक 
“ (रुपये पासष्ट हजार) रु. ६५,००० ” ऐवजी “ राज्य शासनाने अथबा आयुक्तांनी वेळोवेळी * 
घोषित केलेले ” असे वाचावे. 

३. महाराष्ट्र देशी दारु नियम, १९७२ मधील नियम १५ ऐवजी खालीलप्रमाणे नियम अंर्तभूत 
करावे :-7 

“eu गोडाऊनच्या जागेसाठी आवश्यक ब्ाख्ी :--(१) गोडाऊनची इमारत किंबा 
खोल्या ह्या पक्क्या बांधकामाच्या किंवा विट बांधकामाच्या असाव्यात. इमारतीच्या किंबा खोल्यांच्या 
खिडक्या या सुरक्षितरीत्या तारेने गुंफलेल्या असाव्यात. गोडाऊनच्या बिल्डींगला किंवा मुख्य 
खोलीस एकच प्रवेशद्वार असावे आणि प्रत्येक साठवणूक खोली ही गोडाऊनच्या भागातच उघडणारी 
असावी. गोडाऊनचे क्षेत्रफळ कमीत कमी ४५ चौ. मी. अथबा एका वेळेस २५०० देशी मद्याच्या 
पेट्या साठवणूक होऊ शकेल एवढे असावे. 

(२) अनुज्ञप्तीचे गोडाऊन इतर ठिकाणी स्थलांतर करण्याबाबतचे प्रतिबंध.--घाऊक 
किकेत्यांना त्यांच्या अनुझुप्तीचे गोडाऊन तालुका अंतर्गत कोणत्याही ठिकाणी 
जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या पूर्व मान्यतेशिवाय आणि एका जिल्ह्यात एका तालुक्‍यातून दुसऱ्या तालुक्‍यात 
आयुक्ताच्या पूर्व मान्यतेशिबाय आणि एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात शासनाच्या पूर्व 
मान्यतेशिवाय स्थलांतरीत करता येणार नाही. ” 

४. महाराष्ट्र देशी दारु नियम, १९७३ मधील नियम २५ ऐवजी खालीलप्रमाणे नियम समाविष्ट 
करण्यात यावा :-- 

“ २५. अनुज्ञप्तीचे दुकान इतर ठिकाणी स्थलांतर करण्याबाबतचे प्रतिबंध .-- 

(ए) किरकोळ अनुज्ञप्तीधारकांना त्यांच्या अनुज्ञप्तीचे दुकान तालुका अंतर्गत कोणत्याही 
ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व मान्यातेशिवाय स्थलांतरीत करता येणार नाही. 

(बी) किरकोळ अनुप्तीधारकांना त्यांचे अनुप्तीचे दुकान एका तालुक्‍यातून दुसऱ्या तालुक्‍यातील 
कोणत्याही ठिकाणी आयुक्तांच्या पूर्व मान्यतेशिवाय स्थलांतरीत करता येणार नाही : 

परंतु, अशा स्थलांतरीत होणाऱ्या अनुज्ञप्तीच्या दुकानांची संख्या ही जिल्ह्यातील चालू असलेल्या 
अनुज्ञप्ती दुकानाच्या एकूण संख्येच्या १५% पेक्षा जास्त असू नये ज्यामध्ये शासनाच्या व आयुतततांच्या 
पूर्व मान्यतेने अनुज्ञप्ती दुकाने यापूर्वी स्थलांतरीत झालेली आहेत याचा समावेश राहील. 

(सो) किरकोळ अनुज्ञप्तीधारकांना त्यांचे अनुज्ञप्तीचे दुकान एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यातील 
कोणत्याही ठिकाणी शासनाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय स्थलांतरीत करता येणार नाही. 


भाग चाट-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., एप्रिल २०, २००५/चैत्र ३०, शके १९२७ ४३५ 


(डी) उपनियम (ए), (बी) आणि (सी), अन्वये अनुज्ञप्तीच्या स्थलांतरासाठी खालील अटीची 
पूर्तता कराबी लागेल :-- 

(९) मागील तीन वर्षांच्या मद्य विक्रीमध्ये सातत्याने घट होणे. 

(२) त्या भागात राहणाऱ्या लोकांची मद्य पिण्याची गैरसोय होऊ नये. 

(३) अनुज्ञप्तीचे दुकान ज्या गावाच्या ग्रामपंचायत भागात स्थलांतरीत करण्याबाबत प्रस्तावित 
केलेले आहे त्या ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा घेऊन ना हरकत देणे आणि जर दुकानाचे ग्रामपंचायत 
भागाव्यतिरिक्‍त इतर ठिकाणी स्थलांतर प्रस्तावित केले असल्यास संबंधित नगरपरिषदेचे ना 
हरकत. : 

(४) प्रस्तावित जागा ही नियम २४ (४) आणि (4) आणि मधील तरतुदीनुसार 
अंतरनिर्बंधमुक्‍्त असावी. 

(५) ज्या जागेत अनुज्ञप्ती स्थलांतरीत करावयाचे प्रस्तावित केलेले आहे त्याचे बांधकाम 
अधिकृत असावेत आणि सक्षम स्थानिक प्राधिकाऱ्याचा दाखला द्यावा. 
तथापि, उपनियम ४ चे कलम (बी) मधील परंतुक आणि कलम (डी) मधील (१) ब (र) 

यामध्ये नमूद केलेल्या शती मुंबई दारुबंदी (ग्रामपंचायत किंबा ग्रामसभा किंबा महिला सामाजिक 
संघटनांनी ठराव पारित केल्यामुळे किंबा गावातील किंवा नगरपरिषद/महानगरपालिकेच्या वॉर्डातील 
मतदारांनी निवेदन दिल्यामुळे अनुज्ञप्ती बंद करणे) आदेश, २००३ अन्वये बंद केलेले किंबा बंद 
करणे आवश्यक आहे अशा अनुज्ञप्ती दुकानाचे स्थलांतरासाठी लागू होणार नाहीत. ”, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


४२३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., एप्रिल २०, २००५/चैत्र ३०, शके १९२७ [भार्ग aes 
HOME DEPARTMENT , 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 20th April, 2005 
NOTIFICATION 
Bompay PRouIsiti0n Act, 1949. 

No. BPA. 2003/CR. 3/EXC. 2.—Whereas the Government of Maharashtra 
considers that the following rule further to amend the Maharashtra 
Country Liquor Rules, 1978, should be brought into force at once, and 
therefore, the rule should be made without previous publication as 
provided by the proviso to sub-section (3) of section 143 of the Bombay 
Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949), (hereinafter referred to as “ the 
said Act”); 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (b) and 
(k) of sub-section (2) of section 143 o: the said Act and of all other powers 
enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby makes 
the following rules further to amend the Maharashtra Country Liquor 
rules 1973, as follows namely :— 


1. These rules may be called the Maharashtra Country Liquor 
(amendment) Rules, 2005. 

2. Inrule 14 of Maharashtra Country Liquor Rules, 1973 (hereinafter 
referred to as the “ pape rules ”), in sub-rule (2), for the words and 
figures “fee (inclusive of consideration) of (Rs. Sixtyfive thousand) 
Rs. 65,000” the words “such fees as may be specified by the State 
Government or the Commissioner from time to time ” shall be substituted. 


8. For rule 15 of the principal rules, the following rule shall be 
substituted, namely :— 


“15. Requirements of Warehouse premises.—(1) The building or 
rooms of the warehouse shall be strongly constructed of masonry or 
brick work. The windows of the building or rooms shall be securely 
wire netted. There shall be only one entrance to the building or main 
room of the Warehouse and to each store-room, respectively which 
must open into the Warehouse enclosure. The minimum area of the 
warehouse premises shall be 45 Sq. metres, or storage capacity of 2500 
cases of country liquor at a time. 

(2) Prohibition to shift licensed Warehouse to any other place—A 
licence Warehouse shall not be shifted by a wholesale licensee to any 
other place within a taluka wothout prior approval of the Collector, and 
from one taluka to another taluka of the district without prior approval 
of the Commissioner and from one district to another district without 
prior approval of the Government.” 

4, For rule 25. of the principal rules, the following rule shall be 
substituted namely :— 

“25. Prohibition to shift licensed shop to any other place——(a) a 
licensed shop shall not be shifted by a retell licensee to any other within 
a taluka without prior approval of the Collector ; 


भाग चारश्ब | महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., एप्रिल २०, २००५/चेत्र ३०, शके १९२७ ४२३७ 


(b) a licensed shop shall not be shifted by retail licensee to any place 
from one taluka to another taluka of the district without prior approval 
of the Commissioner : 

Provided that, the number of licensed shops for such shifting shall 
not exceed 15% of the total existing licensed shops in any district which 
would be inclusive of the licensed shopd already shifted with prior 
approval of the Government or the Commissioner before the date of 
publication of these rules ; 

(c) a licensed shop shall not be shifted by retail licensee to any place 
from one district to another district without prior approval of the 
Government ; 

(d) the shifting of licences under clauses (a), (b) and (c), shall be 
subject to the fulfillment of the following conditions, namely :— 

(i) that there is reduction in liquor sale continuously for last three 
years ; 

Gi) that there is no inconvenience of drinking of liquor to the 
people residing in that area; 

(iii) that the Grampanchayat in whose area licenced shop is 
proposed to be shifted, has given no objection by passing a resolution 
of the Gramsabha; and if the shop is proposed to be shifted to any 
area other than Grampanchayat area, no objection of the Municipal 
Council concerned has been obtained ; 

(iv) that the proposed premises are free from distance restriction 
as provided under sub-rules (4) and (5) of Rule 24; 

(v) that the construction of the premises in which shop is proposed 
to be shifted is an authorised construction and a certificate of the 
competent of the competent local authority is submitted : 


Provided that, the proviso to clause (b) and sub-clauses (i) and (ii) of 
clause (d) shall not apply in respect of shifting of licensed shop which has 
been closed down or required to be closed down as per the provisions of 
the Bombay Prohibition (Closer of Licence on Resolution by the Village 
Panchayat or Gramsabha or Women/Social Organisation or representation 
by Voters in the Village or Ward of Municipal Council) Order, 2003.”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


G. J. RASAL, 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार-ब---१४१ 


४२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., एप्रिल २०, २००५/चैत्र ३०, शके १९२७ [art चार-ब 
गृह विभाग । 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० एप्रिल २००५ 


अधिसूचना 
मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९. 
क्रमांक बीपीए. २००३/सीआर-३/इएक्ससी-२.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे वाटते की, 
मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९७३ मध्ये सुधारणा करून खालील नियम तात्काळ अंमलात आणावेत 
आणि म्हणून मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई पंचवीस) (यात पुढे ज्याचा * उक्त 
अधिनियम ” असा निर्देश केलेला आहे) च्या कलम १४३ च्या उप-कलम (३) च्या परंतुकानुसार 
तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम आधी प्रसिद्ध न करता ते करण्यात यावेत ; 


त्याअथी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या उप-कलम (२) च्या खंड (ब) ब (क) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र विदेशी 
मद्य नियम, १९५३ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम करीत आहे :-- 

१. या नियमांना महाराष्ट्र विदेशी मद्य (दुसरी सुधारणा) नियम, २००५ असे संबोधण्यात 
यावे. 

२. मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ (यात पुढे ज्याचा “ मुळ rae” असा निर्देश केलेला 
आहे.) चा नियम ५ खालील प्रमाणे वाचावा :-- 


“८. अनुज्ञप्ती मंजुरी :- अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी हे अर्जात नमूद 
केलेल्या तपशील आणि अर्ज निकाली काढण्यासाठी इतर आवश्यक वाटणाऱ्या बाबींची 
चौकशी करतील. जिल्हाधिकारी हे चौकशी अहवालासह सदरील अर्ज नियम ४४ (ए) खाली 
गठीत केलेल्या समितीपुढे विचारार्थ सादर करतील आणि समिती सदरील अर्जावर हे AAT 
ref देण्यास योग्य आहेत किंबा कसे याबाबत विचार करेल आणि त्यांच्या शिफारशी नोंदवतील. 
जिल्हाधिकारी समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन आणि ज्या जागेत विदेशी मद्य विक्री 
करण्याचे प्रस्तावित केले आहे अशी जागा नियमातील तरतुदीनुसार योग्य असल्यास आणि 
अर्ज केलेली अनुज्ञप्ती देण्याबाबत अन्य कोणतीही हरकत नाही याची खात्री झाल्यास अर्जदारास 
असा निर्णय कळवून शासनाने अथवा आयुक्तांनी वेळोवेळी जाहिर केलेली फी ब अनामत 
रक्‍कम रु. १ लाख वसूल करुन एफएल-१ अनुज्ञप्ती मंजूर केली जाईल. 

4-0 गोडाऊनच्या जागेसाठी अथवा अनुज्ञप्तीच्या जागेबाबतच्या आवश्यक 
खाबी :- गोडाऊनची किंवा अनुज्ञषप्तीची इमारत किंवा खोल्या ह्या पक्क्या बांधकामाच्या 
किंवा विट बांधकामाच्या असाव्यात. इमारतीच्या किंवा खोल्यांच्या खिडक्या या सुरक्षितरित्या 
तारेने गुंफलेल्या असाव्यात. गोडाऊनच्या अनुज्ञप्तीच्या इमारतीस किंवा मुख्य खोलीस एकच 


भाग चाइ-ब ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., एप्रिल २०, २००५/चैत्र ३०, शके १९९७ ४३९ 


प्रवेशद्रार असावे आणि प्रत्येक साठवणूक खोली हो गोडाऊनच्या भागातच उघडणारी असावी. 
गोडाऊनचे क्षेत्रफळ कमीत कमी १०० चौ. मी. अथवा एका वेळेस ५००० विदेशी मद्याच्या 
पेट्या साठवणूक होऊ शकेल एवढे असावे. 


५-बी अनुज्ञप्तीचे गोडाऊन किंवा अनुज्ञषप्तीची जागा इतर ठिकाणी स्थलांतर 
करण्याबाबतचे प्रतिबंध :-- घाऊक विक्रेत्यांना त्यांच्या अनुज्ञप्तीचे गोडाऊन किंबा 
अनुज्ञप्तीची जागा तालुका अंतर्गत कोणत्याही ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेशिवाय 
आणि एका जिल्ह्यात एका तालुक्यातून दुसऱ्या तालुक्‍यात आयुक्तांच्या पूर्व मान्यतेशिवाय 
आणि एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात शासनाच्या पुर्व मान्यतेशिवाय स्थलांतरीत करता 
येणार नाही.” 


३. मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ मधील नियम २५ च्या सध्याच्या उप-नियम ३ नंतर 
खालील उप-नियम ४ समाविष्ट करण्यात याबा :-- 


४. अनुज्ञप्तीचे दुकान इतर ठिकाणी स्थलांतर करण्याबाबतचे प्रतिबंध.-- (ए) किरकोळ 
अनुज्ञप्तीधारकांना त्यांच्या अनुज्ञप्तीचे दुकान कोणत्याही इतर ठिकाणी तालुका अंतर्गत 
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व मान्यातेशिवाय स्थलांतरीत करता येणार नाही. 


(बी) किरकोळ अनुज्ञप्तीधारकांना त्यांचे अनुज्ञप्तीचे दुकान जिल्ह्यातील एका तालुक्‍यातून 
दुसऱ्या तालुक्‍यातील कोणत्याही ठिकाणी आयुक्तांच्या yt मान्यतेशिवाय स्थलांतरीत करता 
येणार नाही : 


परंतु, अशा स्थलांतरीत होणाऱ्या अनुज्ञप्तीच्या दुकानांची संख्या ही जिल्ह्यातील चालू असलेल्या 
अनुज्ञप्ती दुकानाच्या एकूण संख्येच्या १५% पेक्षा जास्त असू नये ज्यामध्ये शासनाच्या व आयुवक्तांच्या 
पूर्व मान्यतेने अनुश्प्ती दुकाने यापूर्वी स्थलांतरीत झालेली आहेत याचा समावेश राहील. 

(सो) किरकोळ अनुज्ञप्तीधारकांना त्यांचे अनुज्ञप्तीचे दुकान एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यातील 
कोणत्याही ठिकाणी शासनाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय स्थलांतरीत करता येणार नाही. 


(डी) उप-नियम (ए), (बी) आणि (सी), अन्वये अनुज्ञप्तीच्या स्थलांतरासाठी खालील 
अटींची पूर्तता करावी लागेल :-- 


(१) मागील तीन वर्षांच्या मद्य विक्रीमध्ये सातत्याने घट होणे. 
(२) त्या भागात राहणाऱ्या लोकांची मद्य पिण्याची गैरसोय होऊ नये. 


(३) अनुज्ञप्तीचे दुकान ज्या गावाच्या ग्रामपंचायत भागात स्थलांतरीत करण्याबाबत प्रस्तावित 
केलेले आहे त्या ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा घेऊन ना हरकत देणे आणि जर दुकानाचे ग्रामपंचायत 
भागाव्यतिरिक्‍त इतर ठिकाणी स्थलांतर प्रस्तावित केले असल्यास संबंधित नगरपरिषदेचे ना 
हरकत. 


४४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., एप्रिल २०, २००५/चैत्र ३०, शके १९२७ [भांग चार-ब 


(४) प्रस्तावित जागा ही नियम २५ (२) आणि (३) मधील तरतुदीनुसार अंतरनिर्बंधमुक्‍त 
असावी. 


(५) ज्या जागेत अनुज्ञप्ती स्थलांतरीत करावयाचे प्रस्तावित केलेले आहे त्याचे बांधकाम 
अधिकृत असावेत आणि सक्षम स्थानिक प्राधिकाऱ्याचा दाखला द्यावा : 


तथापि, उप-नियम ४ चे कलम (बी) मधील परंतुक आणि कलम (डी) मधील (१) ब (२) 
यामध्ये नमूद केलेल्या शर्ती मुंबई दारुबंदी (ग्रामपंचायत किंवा ग्रामसभा किंवा महिला सामाजिक 
संघटनांनी ठराव पारित केल्यामुळे किंवा गाबातील किंवा नगरपरिषद/महानगरपालिकेच्या वॉर्डातील 
मतदारांनी निवेदन दिल्यामुळे अनुज्ञप्ती बंद करणे) आदेश, २००३ अन्वये बंद केलेले किंबा बंद 
करणे आवश्यक आहे अशा अनुज्ञप्ती दुकानाचे स्थलांतरासाठी लागू होणार नाहीत. 7”, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिब, 


भाग चरि-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., एप्रिल २०, २००५/चैत्र ३०, शके १९२७ ४४१ 
, HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 20th April, 2005 
NOTIFICATION 
Bompay Prourarrion Act, 1949. 


No. BPA. 2003/CR.-3/EXC. 2.—Whereas the Government of Maharashtra 
considers that the following rule further to amend the Bombay Foreign 
Liquor Rules, 1953, should be brought into force at once, and therefore, 
the rule should be made without previous publication as provided by the 
proviso to sub-section (3) of section 143 of the Bombay Prohibition Act, 
1949 (Bom. XXV of 1949), (hereinafter referred to as “the said Act ”; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (4) and 
(९) of sub-section (2) of section 143 of the said Act and of all other powers 
enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby makes 
the following rules further to amend the Bombay Foreign Liquor rules, 
1953, as follows namely :— 

1. These rules may be called the Bombay Foreign Liquor (Second 
Amendment) Rules, 2005. 


2. For rule 5 of Bombay Foreign Liquor Rules, 1953 (hereinafter 
referred to as “the principal rules”), the following rules shall be 
substituted, namely :— 


“5. Grant of licence —On receipt of the application, the Collector 
shall make inquiries for verification of the details stated in the 
application and also such other inquiries as he deems necessary, for 
the disposal of the application. The Collector shall place the application 
alongwith enquiry report before the Committee constituted under rule 
44-A for the consideration and Committee shall consider the suitability 
or otherwise of the applicant for the grant of licence and record its 
recommendation in that behalf. The Collector shall after duly considering 
the Committee’s recommendation and after satisfying himself that the 
premises where it is proposed to sell the Foreign Liquor are in 
confirmity with the provisions of the rules and that there is no objection 
to grant the licence in accordance with the rules, he may inform the 
applicant of the decision, and grant the licence in Form FL-I on 
recovery of such licence fee (inclusive of consideration), as may be 
specified by the State Government or Commissioner, from time to time, 
and a deposit of Rs. 1 lakh. 


४४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, SAT, एप्रिल २०, २००५/चैत्र ३० शके १९२७ भि चार-ब 


5-A. Requirements of warehouse or licensed premises.—The building 
or rooms of the warehouse or licensed premises shall be strongly 
constructed of masonry or brick work. The windows of the building or 
rooms shall be securely wire netted. There shall be only one entrance 
to the building or main room of the warehouse or licensed premises 
and to each store-room, respectively which must open into the 
warehouse or licensed premises enclosure. The minimum area of the 
warehouse premises shall be 100 square metres, or storage capacity 


of 5000 cases of foreign liquor at a time. ढु 


5-B. Prohibition to shift warehouse or licensed premises to any other 
place.—A licensed shop or warehouse shall not be shifted by a wholesale 
licensee to any other place within a taluka without prior approval of 
the Collector, and from one taluka to another taluka of the district 
without prior approval of the Commissioner, and from one district to 
another district without prior approval of the Government.” 

3. In rule 25 of the principal rules, after sub-rule (3), the following 
sub-rule shall be added, namely :— 

“(4). Prohibition to shift licensed shops to any other place—(a) A 
licensed shop shall not be shifted by a retail licensee to any other place 
within a taluka without prior approval of the Collector ; 

७) Alicenced shop shall not be shifted by retail licensee to any place 
from one taluka to another taluka of the district without prior approval 
of the Commissioner : 

Provided that, the number of licensed shops for such shifting shall 
not exceed 15% of the total existing licensed shops in any district which 
would be inclusive of the licensed shops already shifted with prior 
approval of the Government or the Commissioner before the date of 
publication of these rules ; 

(c) alicenced shop shall not be shifted by retail licensee to any place 
from one district to another district without prior approval of the 
Government ; 

(d) the shifting of licences under clauses (a), (b) and (2), shall be 
subject to the fulfillment of the following conditions, namely :— 

(i) that there is reduction in liquor sale continuously for last three 
years ; 

(ii) that there is no inconvenience of drinking of liquor to the 
people residing in that area ; 


भाग चार-ब ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., एप्रिल २०, २००५/चैत्र ३०, शके १९२७ ४४३ 


Gii) that the Gram Panchayat in whose area licenced shop is 
proposed to be shifted, has given no objection by passing a resolution 
of the Gram Sabha; and if the shop is proposed to be shifted to any 
area other than Gram Panchayat area, no objection of the Municipal 
Council concerned has been obtained डु 


(iv) that the proposed premises are free from distance restriction 
as provided under sub-rules (2) and (3) above ; 


(v) that the construction of the premises in which shop is proposed 
to be shifted is an authorised construction and a certificate of the 
competent local authority is submitted : 


Provided that, the proviso to clause (6) and sub-clauses () and (ii) 
of clause (d) of sub-rule (4) shall not apply in respect of shifting of 
licensed shop which has been closed down or required to be closed down 
as per the provisions of the Bombay Prohibition (Closer of Licence on 
Resolution by the Village Panchayat or Gram Sabha or Women/Social 
Organisation or representation by Voters in the Village or Ward of 
Municipal Council Order, 2003.”). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


G. J. RASAL, 
Deputy Secretary to Government. 


aw Weed 
शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, मुंबई 


